बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ अंतर्गत बालकांची काळजी घेण्यास इच्छुक 
स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-८ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
१. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८. 
२. शासन परिपत्रक समक्रमांक दि.०८ मे, २०१८ व दि.२७ जुले, २०१८. 
प्रस्तावना :- 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2094 मधीळ कलम ४१ मध्ये बालकांची काळजी 
घेणाऱ्या निवासी संस्थांना राज्य शासनाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सदर 
नोंदणी प्रमाणपत्राचा वैधता कालावधी ५ वर्षे इतका करण्यात आलेला आहे. तसेच, बाल न्याय (मुलांची काळजी 
व संरक्षण) अधिनियम, २००० व सुधारित अधिनियम, २००६ अंतर्गत देण्यात आलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्र 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत वैध मानण्यात आले आहेत. 


२. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २००० व सुधारित अधिनियम, २००६ मधील 
तरतुदीनुसार राज्यातील बालकांकरिता कार्यरत असणाऱ्या निवासी संस्थांना या अधिनियमाच्या कलम ३४ (३) 
अन्वये आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आली होती. मात्र 
अधिनियम, २००६ अंतर्गत देण्यात आलेल्या बहुतांश नोंदणी प्रमाणपत्रांमध्ये वैधता कालावधी नमूद नसल्याने 
महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ Helles नियम २२ (ख) नुसार अधिनियम, 
२००६ अंतर्गत प्राप्त नोंदणी प्रमाणपत्रांचा वैधता कालावधी दि.१३ मार्च, २०१९ पर्यंत वैध ठरविण्यात आलेला 
आहे. 

३. उपरोक्त तरतूद विचारात घेवून संदर्भाधीन क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये बाल न्याय (मुलांची काळजी व 
संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांची काळजी घेण्यास इच्छुक व कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी 
प्रमाणपत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ मधील नमूना-२७ मध्ये 
अर्ज करण्यासाठी ऑनळाईन व ऑफलाईन सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली होती. तसेच प्राप्त अर्जांमधील 
त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी सर्व संबंधितांना आवश्‍यक संधी व पुरेसा कालावधी उपलब्ध करुन देण्यात आला 
होता. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्या स्तरावर प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्यात येवून 
नमूना-२७ मधील अर्हता प्राप्त कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांची प्रत्यक्ष तपासणी 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली असून प्राप्त अर्ज व तपासणी अहवाल यांच्या अनुषंगाने एकूण १३१ 
स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांची काळजी घेण्यास इच्छुक 
स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी केलेले अर्ज व संबंधित संस्थांची प्रत्यक्षातील तपासणीनुसार प्राप्त 
अहवाल यांच्या अनुषंगाने बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील कलम ४१ अन्वये 
परिशिष्ट-अ येथे नमूद १३१ स्वयंसेवी संस्थांना सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पाच वर्षे कालावधीसाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 
नोदणी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रत्यक्ष संस्थानिहाय नोदणी प्रमाणपत्र यथावकाडा निर्गमित 
करण्यात येतील. 


२. परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद सर्व संबंधित संस्थांचे महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
नियम, २०१८ मधील नियम २८ व विशेषत: २८ (६) मधील तरतूदीकडे लक्ष वेधण्यात येत असून सदर नियमाचे 
अनुपालन करण्याची दक्षता संबंधित संस्थेने घ्यावी. 


३. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५, महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी 
व संरक्षण) नियम, २०१८ तसेच केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक 
राहील. 


४. सरदर प्रमाणपत्र म्हणजे संबंधित संस्था सहायक अनुदानास पात्र आहे असे गृहीत धरण्यात येवू नये. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥//॥/५/.॥॥8॥॥/93॥॥8.90०५.) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३०८१७०५३४८७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
र Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
Smita Dattatray त Snte bananey Nvatar o= 


Maharashtra, OU = Women and Child 


N | vat ka [ Department 


Date: 2019.03.08 20:37:03 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
१४. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सर्व संबंधित स्वयंसेवी संस्था (आयुक्‍तालयामार्फत) 
१६. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


शासन निर्णय क्र. जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८, दि.८ मार्च, २०१९ चे 


परिशिष्ट-अ 
काळ बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
द बालकाची काळजी घेणाऱ्या कणा | ayesteret 
अ.क्र संस्थेचे नाव व पत्ता संस्थेचा संपूर्ण घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता न 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
जिल्हा- अहमदनगर 

7 जयडांकर ग्रामीण व आदिवासी | विठ्ठल नगर, अकोले बायपास =| बालगृह मुलींसाठी । ५० 
विकास संस्था, संगमनेर रोड, संगमनेर, जि. 
संचलित बालकाश्रम (बालगृह) | अहमदनगर 
संगमनेर, ता.संगमनेर, 
जि.अहमदनगर. 

२ । प्रियदर्शनी ग्रामीण व आदिवासी | गोल्डन सिटी, अकोले बालगृह मुलींसाठी | ६२ 
सेवाभावी Sea, ahora बायपास, गुंजाळवाडी, ता. 
दामोदर इथापे बालगृह, गोल्डन | संगमनेर, जि.अहमदनगर. 
सिटी, अकोले बायपास रोड, 
संगमनेर, ता.संगमनेर, 
जि.अहमदनगर. 

३ | नवोदय ग्रामीण नागरी विकास । बाबुजी आव्हाड परिसर, नगर । बालगृह मुलांसाठी । ८८ 
प्रतिष्ठाण व सांस्कृतिक मंडळ, | पाथर्डी रोड, ता.पाथर्डी, 
पाथर्डी, जि.अहमदनगर. जि.अहमदनगर. 

४ | आदर्श ग्रामीण महिला मंडळ, | निराधार निराश्रीत बालकाश्रम | बालगृह मुलांसाठी | ९३ 
टाकळी ढोकेश्वर, ता.पारनेर (बालगृह), टाकळी ढोकेश्वर, 
जि.अहमदनगर. ता.पारनेर, जि.अहमदनगर. 

५ | आदर्श ग्रामीण महिला मंडळ, | निराधार निराश्रीत बालकाश्रम | बालगृह मुलांसाठी । ५२ 
टाकळी ढोकेश्वर, ता.पारनेर (बालगृह), टाकळी ढोकेश्वर, 
जि.अहमदनगर. ता.पारनेर, जि.अहमदनगर. 

६ | आदर्श ग्रामीण महिला मंडळ, । मुलींचे कनिष्ठ बालगृह बालगृह मुलींसाठी । ३२ 
टाकळी ढोकेश्वर, ता.पारनेर (बालगृह), टाकळी ढोकेश्वर, 
जि.अहमदनगर. ता.पारनेर, जि.अहमदनगर. 

७ | आदर्श ग्रामीण महिला मंडळ, | गोकुळ बालसदन (बालगृह), बालगृह मुलांसाठी |। १५ 
टाकळी ढोकेश्वर, ता.पारनेर टाकळी ढोकेश्वर, ता.पारनेर, 
जि.अहमदनगर. जि.अहमदनगर. 

८ | आदर्श ग्रामीण महिला मंडळ, | गोकुळ बालसदन (बालगृह), बालगृह मुलांसाठी | १३ 
टाकळी ढोकेश्वर, गोकुळ टाकळी ढोकेश्वर, ता.पारनेर, 
बालसदन (बालगृह), जि.अहमदनगर. 
ता.पारनेर जि.अहमदनगर. 

९ | नव महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ, आबासाहेब काकडे बी.एड. बालगृह मुलांसाठी । ३५ 
शेवगाव संचलित नव महाराष्ट्र | कॉलेज परिसर, गाडगेबाबा 


शिक्षण संस्था कनिष्ठ/ वरिष्ठ 
बालगृह, शेवगाव ता.शेवगाव, 
जि.अहमदनगर 


चौक, शोवगाव, ता.शेवगाव, 
जि.अहमदनगर 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
= संस्थेचे बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुळांसाठी 
अ संस्थेचे नाव व पत्ता संस्थेचा संपूर्ण घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता व | 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
१० | शांकर महाराज वंजारी सेवाभावी | बाजार तळ, पाथर्डी, ता.पाथर्डी, | बालकाश्रम मुलांसाठी | १०० 
संस्था, टेंभुर्णी ता.शिरुर कासार | जि.अहमदनगर 
संचलित भगवानबाबा 
बालकाश्रम, बाजार तळ, 
पाथर्डी, ता.पाथर्डी, 
जि.अहमदनगर 
११ | नवोदय ग्रामीण नागरी विकास । बाबुजी आव्हाड परिसर, नगर । बालगृह मुलांसाठी । ५० 
प्रतिष्ठाण व सांस्कृतिक मंडळ, | पाथर्डी रोड, ता.पाथर्डी, 
पाथर्डी संचलित मतिमंद मुलांचे | जि.अहमदनगर. 
बालगृह संलग्नित अपंगाची 
विशेष शाळा, मोहरी रोड, 
पाथर्डी, ता.पाथर्डी, 
जि.अहमदनगर. 
जिल्हा- बीड 
१२ | विजयालक्ष्मी महिला सेवाभावी | विजयालक्ष्मी महिला सेवाभावी | बालगृह मुलांसाठी a 00 
संस्था, बीड संचलित, संस्था, बीड संचलित, 
बालकाश्रम तलवडा, बालकाश्रम तलवडा, 
ता.गेवराई, जि.बीड ता.गेवराई, जि.बीड 
१३ | सौ. गुणाबाई ग्रामीण शिक्षण सौ. गुणाबाई ग्रामीण शिक्षण बालगृह मुलांसाठी | yo 
प्रसारक मंडळ, परळी संचलित | प्रसारक मंडळ, परळी संचलित 
संत धुराबाई बालगृह, शंकर संत धुराबाई बालगृह, शंकर 
पार्वती नगर, परळी (वै.) पार्वती नगर, परळी (वै.) 
ता.परळी, जि.बीड ता.परळी, जि.बीड 
१४ | भवानी विद्यार्थी कल्याण भवानी विद्यार्थी कल्याण शिशुगृह मुलांसाठी । २५ 
प्रतिष्ठाण, आर्वी संचलित प्रतिष्ठाण, आर्वी संचलित 
सुलभा सुरेश जोशी Reps, | सुलभा सुरेश जोशी शिशुगृह, 
शांतीवन, आर्वी, ता.शिरुर शांतीवन, आर्वी, ता.शिरुर 
(का.), जि. बीड (का., जि. बीड 
जिल्हा- बुलढाणा 
१५ | कै.आशादेवी समाजसेवा ट्रस्ट, | कै.आशादेवी समाजसेवा ट्रस्ट, | बालगृह मुलांसाठी | १०० 
औरंगाबाद संचलित मुलांचे औरंगाबाद संचलित मुलांचे 
बालगृह, लोणार, ता.लोणार, | बालगृह, आझाद नगर, नॅशनल 
जि.बुलढाणा हेल्थ क्लब जवळ, लोणार, 
ता.लोणार, जि.बुलढाणा 
१६ | दिलव्हट्रस्ट फॉर इंडियन दि लव्ह ट्रस्ट फॉर इंडियन शिश्ुगृह मुलांसाठी/ | २० 
चिल्ड्रेन इन नीड (इंडीया), सेंट । चिल्द्रेन इन नीड (इंडीया), सेंट मुलींसाठी 


जोसेफ शाळेजवळ, बोथा रोड, 
बुलढाणा 


जोसेफ शाळेजवळ, बोथा रोड, 
बुलढाणा 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
as बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुलांसाठी, 
अ.क्र संस्थेचे नाव व पत्ता पपा घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता ae 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
१७ | पिपल्स एज्युकेडान सोसायटी = | पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी । RATE मुलांसाठी/ हि ० 
बुलडाणा संचलित ममता बुलडाणा संचलित ममता मुलींसाठी 
शिशुगृह, बुलढाणा शिशुगृह, बुलढाणा चिखली 
रोड, हाजीमलंग दर्गा समोर, 
बुलाढाणा 
जिल्हा- चंद्रपूर 
१८ | फुले आंबेडकर art म. फुले बालगृह, प्राथमिक बालगृह मुलांसाठी | २० 
प्रसारक मंडळ, पोंभुर्णा व्दारा स्वास्थ केंद्र पोंभुर्णा च्या समोर, | (वयोगट ७ ते १८) 
संचलित म.फुले बालगृह, पोंभुर्णा, ता.पोंभुर्णा, जि.चंद्रपूर 
पोंभुर्णा, ता.पोंभुर्णा, जि.चंद्रपूर 
१९ | स्वामी विवेकानंद अनाथ स्वामी विवेकानंद बालगृह, बालगृह मुलांसाठी । ५० 
विद्यार्थीगृह, राजुरा व्दारा राजुरा, ता.राजुरा, जि.चंद्रपूर | (वयोगट ७ ते १८) 
संचलित स्वामी विवेकानंद 
बालगृह, राजुरा, ता.राजुरा, 
जि.चंद्रपूर 
जिल्हा- गडचिरोली 
२० | लोकमंगल संस्था, घाट व्दारा | लोकमंगल संस्था, घाट व्दारा | बालगृह मुलींसाठी |। २० 
संचलित अहिल्यादेवी संचलित अहिल्यादेवी 
बालसदन, घोट, ता.चार्मोशी, | बालसदन, घोट, ता.चार्मोशी, 
जि.गडचिरोली जि.गडचिरोली 
जिल्हा- जळगाव 
२१ | जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण | भास्कर Arche समोर, निरीक्षणगृह मुलींसाठी । ३२ 
संघटना संचलित मुलींचे एम.जे.कॉलेज रोड, जळगाव 
बालगृह/ निरीक्षणगृह, जळगाव 
२२ | तेजस्विनी शिक्षण संस्था, प्लॉट नं.६५, गट नं.५५, शिव | बालगृह मुलांसाठी । २८ 
औरंगाबाद संचलित लिलाई  । कॉलनी, जळगाव गुरुदत्त 
मुलांचे बालगृह, जळगाव नगर, दादावाडी जैन 
मंदिरासमोर, जळगाव 
जिल्हा- जालना 
२३ | मागास समाज सेवा मंडळ, मागास समाज सेवा मंडळ, बालगृह मुलांसाठी | ४० 
दहिफळ तांडा, ता.जि.जालना, | मु.दहिफळ तांडा, पो.मानेगाव, 
संचलित वसंतराव नाईक ता.जि.जालना 
बालगृह, दहिफळ तांडा, 
ता.जि.जालना 
२४ | मागास समाज सेवा मंडळ, मागास समाज सेवा मंडळ, बालगृह मुलांसाठी | २० 
दहिफळ तांडा, ता.जि.जालना, | दहिफळ तांडा, संचलित 
संचलित जोतिबा फुले बालगृह, | जोतिबा फुले बालगृह, 


नेर, ता.जि.जालना 


मु.पो.नेर, ता.जि.जाळलना 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य | 
= संस्थेचे बालकाची काळजी घेणाऱ्या मुलांसाठी 
अ संस्थेचे नाव व पत्ता संस्थेचा संपूर्ण घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता व र. 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
२५ | त्रिमुर्ती बहुद्देशिय, शैक्षणिक त्रिमुर्ती बहुद्देशिय, शैक्षणिक बालगृह मुलांसाठी | ४० 
सेवाभावी संस्था, लातूर सेवाभावी संस्था, लातूर 
संचलित कै.राधाबाई बालगृह | संचलित कै.राधाबाई बालगृह 
(अनाथालय), अंबड चौफुली (अनाथालय), अंबड चौफुली 
जवळ, जांगडे पेट्रोल पंपासमोर, | जवळ, जांगडे पेट्रोल 
ता.जि.जालना पंपासमोर, ता.जि.जाळना 
२६ | रामकृष्ण सेवाभावी संस्था, रामकृष्ण सेवाभावी संस्था, बालगृह मुलांसाठी | ४० 
पांगरी गोसावी, ता.मंठा मु.पो. पांगरी गोसावी, ता.मंठा, 
संचलित स्वामी विवेकानंद जि.जालना 
बालकाश्रम, पांगरी गोसावी, 
जि.जालना 
जिल्हा- कोल्हापूर 
२७ | जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण बालगृह मुलांसाठी | ४० 
संघटना संचलित अनिकेत संघटना संचलित अनिकेत 
निकेतन बालगृह, १९२४, ए/३, | निकेतन बालगृह, १९२४, ए/३, 
बी-वॉर्ड, बाल कल्याण संकुल, | बी-वॉर्ड, बाल कल्याण संकुल, 
मंगळवार पेठ, कोल्हापूर मंगळवार पेठ, कोल्हापूर 
२८ | जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण निरीक्षणगृह/ मुलांसाठी | निरीक्षणगृह-२५ 
संघटना संचलित डॉ.सर्वपल्ली संघटना संचलित डॉ.सर्वपल्ली | बालगृह बाळ त ae 
राधाकृष्णण मुलांचे राधाकृष्णण मुलांचे ति 
निरीक्षणगृह/ बालगृह, १९२४, | निरीक्षणगृह/ बालगृह, १९२४, 
ए/3, बी-वॉर्ड, बाल कल्याण । ए/३, बी-वॉर्ड, बाळ कल्याण 
संकुल, मंगळवार पेठ, संकुल, मंगळवार पेठ, 
कोल्हापूर कोल्हापूर 
२९ | जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण  । जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण  । निरीक्षणगृह/ मुलींसाठी | गिरीक्षणगृह-२५ 
संघटना संचलित daft । संघटना संचलित सौ.नलिनी | बालगृह on क. 
शा. पंत वालवलकर कन्या शा. पंत वालवलकर कन्या 
निरीक्षणगृह/ बालगृह, १९२४, | निरीक्षणगृह/ बालगृह, १९२४, 
ए/३, बी-वॉर्ड, बाळ कल्याण । ए/३, बी-वॉर्ड, बाळ कल्याण 
संकुल, मंगळवार पेठ, संकुल, मंगळवार पेठ, 
कोल्हापूर कोल्हापूर 
३० | एम.ओ.एस. बालग्राम संचलित | एम.ओ.एस. बालग्राम संचलित | बालगृह मुलांसाठी । ३५ 


श्री.दिलीपसिंग राजे घाडगे 
बालगृह, पन्हाळा, मु.पो. भोसले 
गल्ली, ता.पन्हाळा, 
जि.कोल्हापूर 


श्री.दिलीपसिंग राजे घाडगे 
बालगृह, पन्हाळा, मु.पो. भोसले 
गल्ली, ता.पन्हाळा, 
जि.कोल्हापूर 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
as बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुलांसाठी, 
अ.क्र संस्थेचे नाव व पत्ता "कप घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता ae 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
जिल्हा- लातूर 

३१ । सौ.गुणाबाई ग्रामीण शिक्षण सौ.गुणाबाई ग्रामीण शिक्षण बालगृह मुलांसाठी शि ०० 
प्रसारक मंडळ, संचलित संत । प्रसारक मंडळ, संचलित संत 
धुराबाई बालकाश्रम, वांजरखेडा | धुराबाई बालकाश्रम, वांजरखेडा 
तांडा, ता.जि.लातूर तांडा, ता.जि.लातूर 

३२ | एस.ओ.एस. चिल्ड्रन्स व्हिलेज, | एस.ओ.एस. चिल्ड्रन्स व्हिलेज, | बालगृह मुलींसाठी शि ०० 
नवीन नांदेड नाका, रिंग रोड, |। नवीन नांदेड नाका, रिंग रोड, 
लातूर लातूर 

३३ | श्री.गजानन बहुद्देशिय संस्था, । संत गाडगेबाबा मतीमंद मुलांचे | विशेष बालगृह मुलांसाठी शि ०० 
बोरी, ता.जि.लातूर संचलित । बालगृह, बाभळगाव रोड, 
संत गाडगेबाबा मतिमंद मुलांचे | लातूर, ता.जि.लातूर 
बालगृह, लातूर, ता.जि.लातूर 

३४ | महाराष्ट्र बहुद्धेशिय कामधेनू सावली एड्सग्रस्त मुला-मुलींचे | विशेष बालगृह मुलांसाठी व | ५० 
बाल विकास महिला मंडळ, बालगृह, नांदेड रोड, लातूर, मुलींसाठी 
लातूर ता.जि.लातूर संचलित । ता.जि.लातूर 
सावली एड्सग्रस्त मुला-मुलींचे 
बालगृह, लातूर, ता.जि.लातूर 

३५ | सेवा दास शिक्षण प्रसारक रमाबाई बालगृह, शिवाजी नगर | बालगृह मुलांसाठी 7 00 
मंडळ, मेवापूर तांडा, तांडा, ता.जळकोट, जि.लातूर 
ता.जळकोट, जि.लातूर 
संचलित रमाबाई बालगृह, 
शिवाजी नगर तांडा, 
ता.जळकोट, जि.लातूर 

३६ । रखमाई बहुद्देशिय महिला रुक्मिणी बालगृह, टेभूणी रोड, | बालगृह मुलांसाठी | ५० 
मंडळ, कोकणगा, अहमदपूर, ता.अहमदपूर, 
ता.अहमदपूर, जि.लातूर जि.लातूर 
संचलित माता रुक्मिणी 
बालगृह, टेंभूर्णी रोड, 
अहमदपूर, ता.अहमदपूर, 
जि.लातूर 

३७ | स्वयंसिध्दा महिला मंडळ व्दारा | गोकूळ बाल सदन, पी-६९, बालगृह मुलींसाठी | ५० 
संचलित गोकूळ बाल सदन, | एम.आय.डी.डी., लातूर 
लातूर 

३८ | बळीराजा सेवाभावी संस्था संत ज्ञानेश्वर बालकाश्रम, बोरुळ | बालगृह मुलांसाठी | ५० 
संचलित संत ज्ञानेश्वर चौक, उदगीर-निलंगा रोड, 


बालकाश्रम, देवणी, ता.देवणी, 
जि.लातूर 


देवणी, ता.देवणी, जि.लातूर 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
= संस्थेचे बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुळांसाठी 
अ संस्थेचे नाव व पत्ता संस्थेचा संपूर्ण घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता ne | 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
जिल्हा- मुंबई शहर 

३९ । दि हिंदू वूमेन्स वेल्फेअर श्रध्दानंद महिलाश्रम, श्रध्दानंद | बालगृह मुलांसाठी व | १३० 
सोसायटी, श्रध्दानंद रोड, महेश्वरी उद्यानाजवळ, मुलींसाठी 
महिलाश्रम, श्रध्दानंद रोड, माटुंगा (पूर्व, मुंबई-१९. 
महेश्वरी उद्यानाजवळ, माटुंगा 
(पूर्व), मुंबई-१९. 

go | सोसायटी फॉर द प्रोटेकळान सोसायटी फॉर द प्रोटेक्टान बालगृह मुलांसाठी व | १३० 
ऑफ चिल्ड्रेन इन वेस्टर्न ऑफ चिल्डेन इन वेस्टर्न मुलींसाठी 
इंडिया, बी.जे. होम, श्रध्दानंद | इंडिया, बी.जे. होम, श्रध्दानंद 
मार्ग, शंकर मात्तम समोर, मार्ग, शंकर मात्तम समोर, 
माटुंगा, मुंबई-१९ माटुंगा, मुंबई-१९ 

४१ | महाराष्ट्र स्टेट वृमन्स कौन्सिल । पुरुषोत्तम ठाकुरदास वेल्फेअर | खुले निवारागृह | मुलांसाठी | ८० 
आशा किरण पुरुषोत्तम सेंटर, आशा सदन मार्ग, मुलींसाठी 
ठाकुरदास वेल्फेअर सेंटर, उमरखाडी, डोंगरी, मुंबई-०९ 
आश्या सदन मार्ग, उमरखाडी, 
डोंगरी, मुंबई-०९ 

४२ | श्री.मानव सेवा संघ, २५५-२५७, | श्री.मानव सेवा संघ, २५५-२५७, | बालगृह मुलांसाठी व | १४५ 
सायन रोड, सायन (प.), सायन रोड, सायन (प, मुलींसाठी 
मुंबई-२२ मुंबई-२२ 

४३ | दि हिंदू वूमेन्स वेल्फेअर दि हिंदू वूमेन्स वेल्फेअर विशेष दत्तक संस्था | मुलांसाठी | yo 
सोसायटी, श्रध्दानंद सोसायटी, श्रध्दानंद मुलींसाठी 
महिलाश्रम, श्रध्दानंद रोड, महिलाश्रम, श्रध्दानंद रोड, 
महेश्वरी उद्यानाजवळ, माटुंगा), | महेश्वरी उद्यानाजवळ, माटुंगा), 
मुंबई-१९. मुंबई-१९. 

४४ | श्री.मानव सेवा संघ, २५५-२५७, | श्री.मानव सेवा संघ, 244-240, | विशेष दत्तक संस्था | मुलांसाठी व | २० 
सायन रोड, सायन (प.), सायन रोड, सायन (प, मुलींसाठी 
मुंबई-२२ मुंबई-२२ 

जिल्हा- मुंबई उपनगर 

४५ | कमिटेड कम्युनिटी डेव्हलपमेंट | कमिटेड कम्युनिटी डेव्हलपर्मेट | खुले निवारागृह | मुलांसाठी व | ४० 
ट्रस्ट, आचार्य सेंटर, ओल्ड ट्रस्ट, आचार्य सेंटर, ओल्ड मुलींसाठी 
पेटीट स्कुल बंगलो, आर. के. । पेटीट स्कुल बंगलो, आर. के. 
पाटकर मार्ग, बांद्रा पोस्टाच्या | पाटकर मार्ग, बांद्रा पोस्टाच्या 
समोर, मुंबई-५० समोर, मुंबई-५० 

४६ | बॉस्को बॉइज वेल्फेअर बॉस्को बॉइज वेल्फेअर बालगृह मुलांसाठी | १५० 


सोसायटी, वजिरा नाका जवळ, 
एल.टी. रोड, बोरीवली (प.), 
मुंबई-९१ 


सोसायटी, वजिरा नाका जवळ, 
एल.टी. रोड, बोरीवली (7), 
मुंबई-९१ 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
as बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुलांसाठी, 
अ.क्र संस्थेचे नाव व पत्ता "काण घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता a 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
४७ | कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर =| बालगृह मुलांसाठी | 30 
(प्रेम निकेतन), लुथरन सेंटर, (प्रेम निकेतन), लुथरन सेंटर, 
मार्वे रोड, मालाड (प.), मार्वे रोड, मालाड (प.), 
मुंबई-६४ मुंबई-६४ 
४८ | रेस्क्यू फाउंडेडन संस्था, आशा | रेस्क्यू फाउंडेशन संस्था, आझा । बालगृह, मुलींसाठी ति ०० 
किरण, प्लॉट नं.३९, फातिमा । किरण, प्लॉट नं.३९, फातिमा 
देवी रोड, अवर लेडी स्कुल, देवी रोड, अवर लेडी स्कुल, 
पोईसर, कांदिवली (प.), पोईसर, कांदिवली (प.), 
मुंबई-६७ मुंबई-६७ 
४९ | बाल विकास (शिशु वेल्फेअर १०२, BRYA, व्हलेन्टाईन | दत्तक गृह मुलांसाठी व 7 00 
ट्रस्ट ऑफ इंडिया) मुबई, १०२, | GSH, अरुणकुमार वैद्य मुलींसाठी 
शिशु भवन, व्हलेन्टाईन मार्ग, मालाड (पू.), मुंबई-९७ 
कॉम्लेक्स, अरुणकुमार वैद्य 
मार्ग, मालाड (1), मुंबई-९७ 
जिल्हा- नांदेड 
५० | के. नरबाजी शिक्षण प्रसारक के. नरबाजी शिक्षण प्रसारक बालगृह मुलांसाठी । ४२ 
मंडळ, मुदखेड, ता.मुदखेड, मंडळ संचलित आस्था 
जि.नांदेड बालकाश्रम, म्हाडा कॉलनी, 
खंडोबा मंदीराजवळ, मुदखेड, 
ता.मुदखेड, जि.नांदेड 
जिल्हा- नाशिक 
५१ । आधार आश्रम संचलित आधार आश्रम संचलित बालगृह मुलांसाठी/ शि ०० 
बालगृह, नाशिक, ४९१/६, बालगृह, नाशिक, ४९१/६, मुलींसाठी 
घारपुरे घाट, Saleh स्तंभ, घारपुरे घाट, Saleh स्तंभ, 
नाशिक-४२२ ००२ नाशिक-४२२ ००२ 
५२ | बहुद्देशिय सामाजिक, ग्रामीण व | बहुद्देशिय सामाजिक, ग्रामीण व | बालगृह मुलांसाठी 7 ०० 
शैक्षणिक संस्था, विंचुरे, शैक्षणिक संस्था, विंचुरे, 
ता.सटाणा, नाशिक संचलित । ता.सटाणा, नाशिक संचलित 
कै.भिका काका बालगृह, वणी, | कै.भिका काका बालगृह, वणी, 
ता.दिंडोरी, जि.नाशिक ता.दिंडोरी, जि.नाशिक 
जिल्हा- उस्मानाबाद 
५३ | राष्ट्रधर्म निरपेक्ष बालक राष्ट्रधर्म निरपेक्ष बालक बालगृह मुलांसाठी व | ५० 
कल्याण शिक्षण संस्था संचलित । कल्याण शिक्षण संस्था संचलित मुलींसाठी 
संत ज्ञानेश्वर माऊली निराधार |। संत ज्ञानेश्वर माऊली निराधार 


बालकाश्रम, तांदुळवाडी रोड, 
ता.कळंब, जि.उस्मानाबाद 


बालकाश्रम, तांदुळवाडी रोड, 
ता.कळंब, जि.उस्मानाबाद 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
= संस्थेचे बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुळांसाठी 
अ संस्थेचे नाव व पत्ता संस्थेचा संपूर्ण घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता ne | 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
जिल्हा- पालघर 

५४ | द सोसायटी ऑफ द पुअर दिव्यप्रभाबालिकाश्रम, वसई, । बालगृह मुलींसाठी । ५० 
सिस्टर ऑर अवर लेडी मुंबई  । ठाकुर भाट, सागर शोत, पापडी, 
दिव्यप्रभा, वसई, ठाकुर भाट, | वसई (प), ता.वसई, 
सागर शोत, पापडी, वसई (प.), | जि.पालघर 
fo UIE 

५५ | द गुड he कान्व्हेन्ट, द गुड शेफर्ड कॉन्व्हेन्ट बॉम्बे । बालगृह मुलींसाठी । २५ 
एन.दत्ता मार्ग, चार बंगला, सोसायटी, अंबोविहार, तिरुपती 
अंधेरी (प.), मुंबई नगर, फेज-१, विरार (प.), 

ता.वसई, जि.पालघर 
जिल्हा- रायगड 

५६ | बालग्राम महाराष्ट्र अर्जुन बालग्राम महाराष्ट्र संचलित बालगृह मुलांसाठी व | ३० 
बिल्डींग, चौथा मजला, पंचदीप संकुल, बालसदन, मुलींसाठी 
कोरेगाव रोड, पुणे सेक्टर-१२, प्लॉट नं.६, खांदा 

कॉलनी, पनवेल, जि.रायगड 

yo | आसरा सुरक्षा मुलींचे शोल्टर, । आसरा सुरक्षा मुलींचे शोल्टर, | बालगृह मुलींसाठी | 30 
धामोते, साईनगर, आगरी सं. । धामोते, साईनगर, आगरी सं. 
हॉल समोर, नेरुळ (प.) हॉल समोर, नेरुळ (प.) 

५८ | संपर्क बालग्राम, मु.बांधण, संपर्क बालग्राम, मु.बांधण, बालगृह मुलांसाठी व | ५० 
पो.पोयनाड, ता.अलिबाग, पो.पोयनाड, ता.अलिबाग, मुलींसाठी 
जि.रायगड जि.रायगड 

५९ | प्रेरणा नौनिहाळ बालगृह, प्रेरणा नौनिहाळ बालगृह, बालगृह मुलांसाठी | 30 
सेक्टर ५, प्लॉट नं.२०, गणपती | सेक्टर ५, प्लॉट नं.२०, गणपती 
मंदिरासमोर, हारमनी मंदिरासमोर, हारमनी 
शाळेजवळ, आय.टी.एम. शाळेजवळ, आय.टी.एम. 
हॉस्पिटल मागे, खारघर, हॉस्पिटल मागे, खारघर, 
पनवेल, जि.रायगड पनवेल, जि.रायगड 

६० | रेज आफ होप मिनिस्ट्रीज, रेज ऑफ होप मिनिस्ट्रीज, बालगृह मुलांसाठी व | ३० 
संचलित आशालय, रो हाऊस | संचलित sas, रो हाऊस मुलींसाठी 
नं.ए-३७, सेक्टर १२, खारघर, | नं.ए-३७, सेक्टर १२, खारघर, 
पनवेल, जि.रायगड पनवेल, जि.रायगड 

जिल्हा- सांगली 

६१ | जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण | जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण | बालगृह/ मुलांसाठी | १०० 
संघटना संचलित कै.दादुकाका | संघटना संचलित कै.दादुकाका | निरिक्षणगृह 
भिडे मुलांचे निरीक्षण / बालगृह, | भिडे मुलांचे निरीक्षण / बालगृह, 


पुष्कराज चौक, सांगली-मिरज 
रोड, सांगली, ता.मिरज, 
जि.सांगली 


पुष्कराज चौक, सांगली-मिरज 
रोड, सांगली, ता.मिरज, 
जि.सांगली 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बहुद्देशिय संस्था, लवंगी, 
ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 


शाळेजवळ, जत-उमदी रोड, 
मु. निगडी बु., पो.उटगी, 
ता.जत, जि. सांगली 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
as बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुलांसाठी, 
अ.क्र संस्थेचे नाव व पत्ता aiecrer ait घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता ae 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
६२ | जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण | जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण | बालगृह/ मुलींसाठी | ५० 
संघटना संचलित सौ.संदरबाई | संघटना संचलित सौ.संदरबाई | निरिक्षणगृह 
शंकरलाल Arey मुलींचे शंकरलाल मालु मुलींचे 
निरीक्षण/ बालगृह, पुष्कराज । निरीक्षण/ बालगृह, पुष्कराज 
चौक, सांगली-मिरज रोड, चौक, सांगली-मिरज रोड, 
सांगली, ता.मिरज, जि.सांगळी । सांगली, ता.मिरज, जि.सांगली 
६३ । भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठाण, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठाण, बालगृह मुलींसाठी । ७५ 
सांगली संचलित मुलींचे सांगली संचलित मुलींचे 
बालगृह, सांगळी-मिरज रोड, | बालगृह, सांगली-मिरज रोड, 
पी.डब्ल्यु.डी. ऑफीस जवळ, =| पी.डब्ल्यु.डी. ऑफीस जवळ, 
जत, ता.जत, जि.सांगली जत, ता.जत, जि.सांगली 
६४ | वेळणकर अनाथ बालकाश्रम | वेलणकर अनाथ बालकाश्रम | बालगृह मुलींसाठी | ६० 
क्र.१, प्लॉट नं.३४, राधाकृष्ण । क्र.१, प्लॉट नं.३४, राधाकृष्ण 
वसाहत, सांगली बस स्टँड वसाहत, सांगली बस स्टँड 
जवळ, वेद हॉस्पिटल समोर, =| जवळ, वेद हॉस्पिटल समोर, 
सांगली सांगली 
६५ | वेलणकर अनाथ बालकाश्रम | वेलणकर अनाथ बालकाश्रम | बालगृह मुलींसाठी | २५ 
क्र.२, प्लॉट नं.३४, राधाकृष्ण =| क्र.२, प्लॉट नं.३४, राधाकृष्ण 
वसाहत, सांगली बस स्टँड वसाहत, सांगली बस स्टँड 
जवळ, वेद हॉस्पिटल समोर, =| जवळ, वेद हॉस्पिटल समोर, 
सांगली सांगली 
६६ | भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठाण, जुने | भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठाण, जुने | बालगृह मुलींसाठी | ४० 
पोलीओ सेंटर, भारत पोलीओ सेंटर, भारत 
सुतगिरणीचे मागे, यहावंत नगर, | सुतगिरणीचे मागे, यशवंत 
सांगली, ता.मिरज, जि.सांगळी | नगर, सांगली, ता.मिरज, 
जि.सांगली 
६७ । भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठाण, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठाण, बालगृह मुलींसाठी | ५० 
सांगली संचलित एड्सग्रस्त सांगली संचलित एड्सग्रस्त 
मुलींचे बालगृह, जुने पोलीओ । मुलींचे बालगृह, जुने पोळीओ 
सेंटर, भारत सुतगिरणीचे मागे, | सेंटर, भारत सुतगिरणीचे मागे, 
यशवंत नगर, सांगली, यशवंत नगर, सांगली, 
ता.मिरज, जि.सांगली ता.मिरज, जि.सांगली 
६८ | स्वर्गीय मुक्ताई क्रिडा शिक्षण | पाखर संकुल, जिल्हा परिषद | बालगृह मुलींसाठी | ५० 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
= संस्थेचे बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुळांसाठी 
अ संस्थेचे नाव व पत्ता संस्थेचा संपूर्ण घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता ne | 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
जिल्हा- रत्नागिरी 
६९ | माहेर संस्था, पुणे संचलित माहेर मुलींचे बालगृह, बालगृह मुलींसाठी । ५० 
माहेर मुलींचे बालगृह १८-अ, समर्थ नगर, मु.तारवे 
वाडी, पो.हातखंबा, निवळी 
फाट्याजवळ, ता.जि.रत्नागिरी 
७० | वात्सल्य मंदिर संचलित मुलांचे | वात्सल्य मंदिर संचलित मुलांचे | बालगृह मुलांसाठी शि ०० 
बालगृह (बालकाश्रम), ओणी, । बालगृह (बालकाश्रम),ओणी, 
मु.पो.अवनी, ता.राजापूर, मु.पो.अवनी, ता.राजापूर, 
जि.रत्नागिरी जि.रत्नागिरी 
७१ | माहेर संस्था, पुणे संचलित माहेर एच.आय.व्ही. ग्रस्त बालगृह एच.आय. | ५० 
माहेर एच.आय.व्ही. ग्रस्त मुलांचे बालगृह, १८-अ, समर्थ व्ही. ग्रस्त 
मुलांचे बालगृह नगर, मु.तारवे वाडी, मुलांसाठी 
पो.हातखंबा, निवळी 
फाट्याजवळ, ता.जि.रत्नागिरी 
७२ | कै.श्रीमती जानकोबाई (आक्का) | कै.श्रीमती जानकोबाई (आक्का) | बालगृह मुलींसाठी | ५० 
तेंडुलकर, महिलाश्रम संचलित | तेंडुलकर, महिलाश्रम संचलित 
मुलींचे निरीक्षणगृह, साटवळी | मुलींचे निरीक्षणगृह, साटवली 
रोड, ता.लांजा, जि.रत्नागिरी । रोड, ता.लांजा, जि.रत्नागिरी 
७३ | कै.श्रीमती जानकोबाई (आक्का) | कै.श्रीमती जानकोबाई (आक्का) | बालगृह मुलींसाठी | ५० 
तेंडुलकर, महिलाश्रम, लांजा | तेंडुलकर, महिलाश्रम, लांजा 
संचलित प्राथमिक कनिष्ठ व  । संचलित प्राथमिक कनिष्ठ व 
वरिष्ठ मुलींचे बालगृह, वरिष्ठ मुलींचे बालगृह, 
साटवली रोड, ता.लांजा, साटवली रोड, ता.लांजा, 
जि.रत्नागिरी जि.रत्नागिरी 
७४ | सांदिपनी गुरुकुल, कुडवली, | सांदिपनी गुरुकुल, psa, । बालगृह मुलांसाठी | yo 
मु.कुडवली, पो.ताम्हाणे, मु.कुडवली, पो.ताम्हाणे, 
ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी 
७५ | मातृमंदिर गोकुळ ऑफनेज मातृमंदिर गोकुळ ऑफनेज, बालगृह मुलींसाठी | ५० 
कनिष्ठ व वरिष्ठ मुलींचे शिवाजी चौक, मातृमंदीर 
बालगृह, देवरुख, ता.संगमेश्वर, | हॉस्पिटल जवळ, देवरुख, 
जि.रत्नागिरी ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी 
जिल्हा- सातारा 
७६ | मांगल्य शिक्षण प्रसारक संस्था, | मांगल्य शिक्षण प्रसारक संस्था, | बालगृह मुलांसाठी व | २२ 
इंद्रप्रस्थ नगर, को-ऑपरेटिव्ह | पुणे-२८ संचलित मुले/ मुली मुलींसाठी 


सोसायटी, बिल्डींग 4.3, प्लॉट 
नं.३१, सर्व्हे नं.४ अ/८, गाडी 
तळ, हडपसर, पुणे-२८. 


बालगृह, पाडेगाव, ता.खंडाळा, 
जि.सातारा 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य | 
as बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुलांसाठी, 
अ.क्र संस्थेचे नाव व पत्ता पका घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता a 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
७७ | संत गाडगे महाराज मुला/ संत गाडगे महाराज मुला/ बालगृह मुलांसाठी व | २३ 
मुलींचे बालगृह, गोंदावले बु., | मुलींचे बालगृह, गोंदावले बु., मुलींसाठी 
ता.माण, जि.सातारा ता.माण, जि.सातारा 
जिल्हा- सोलापूर 
७८ | सोलापूर जिल्हा सामाजिक सोलापूर जिल्हा सामाजिक बालगृह मुलांसाठी | ७५ 
कार्य समिती, सोलापूर संचलित | कार्य समिती, सोलापूर संचलित 
श्री.समर्थ बालगृह, पो. किणी, । श्री.समर्थ बालगृह, पो. किणी, 
ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर | ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर 
७९ । सोलापूर जिल्हा सामाजिक सोलापूर जिल्हा सामाजिक बालगृह मुलांसाठी | २५ 
कार्य समिती, सोलापूर आधार | कार्य समिती, सोलापूर आधार 
बालगृह, अक्कलकोट, बालगृह, जमादार वस्ती, 
जि.सोलापूर इकरार नगर, अक्कलकोट, 
जि.सोलापूर 
८० | महाराष्ट्र शिक्षण संस्था, महाराष्ट्र शिक्षण संस्था, बालगृह मुलांसाठी व मुलांसाठी- १०० 
संचलित बालकाश्रम व संचलित बालकाश्रम व मुलीसाठी. . १ 
बालसदन अक्कलकोट 7 बालसदन एकूण -१२५ 
, , , पो.नागननळी, 
जि.सोलापूर ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर 
८१ | बँकवड क्लास गर्ल्स होस्टेल, | बँकवड क्लास गर्ल्स होस्टेल, | बालगृह मुलींसाठी । ७५ 
९४५/७, रेल्वे लाईन, सोलापूर | ९४५/७, रेल्वे लाईन, सोलापूर 
८२ । राष्ट्र जागृती बहुद्देशिय मंडळ, | राष्ट्र जागृती बहुद्देशिय मंडळ, | बालगृह मुलांसाठी । ७५ 
जेऊर संचलित sorta जेऊर संचलित बलभिम 
बालकाश्रम, पांगरे, बालकाश्रम, पांगरे, 
ता.करमाळा, जि.सोलापूर ता.करमाळा, जि.सोलापूर 
८३ | शिवाजी ग्राम विकास मंडळ, | शिवाजी ग्राम विकास मंडळ, | बालगृह मुलांसाठी वि ०० 
खामगाव, ता.बार्शी, खामगाव, ता.बार्शी, 
जि.सोलापूर संचलित त्रिवेणी । जि.सोलापूर संचलित त्रिवेणी 
बालकाश्रम, मु.पो. खामगाव, । बालकाश्रम, मु.पो. खामगाव, 
ता.बार्शी, जि.सोलापूर ता.बार्शी, जि.सोलापूर 
८४ | शिक्षण प्रसारक मंडळ, apt =| शिक्षण प्रसारक मंडळ, al  । बालगृह मुलांसाठी | ५० 
(शिवणे) संचलित स्वामी (शिवणे) संचलित स्वामी 
विवेकानंद बालकाश्रम, वाकी । विवेकानंद बालकाश्रम, वाकी 
(शिवणे), ता.सांगोला, (शिवणे), मु.पो. वाकी (शिवणे), 
जि.सोलापूर ता.सांगोला, जि.सोलापूर 
८५ | स्व.मुक्‍ताई क्रिडा शिक्षण व स्व.मुक्‍्ताई क्रिडा शिक्षण व विशेषगृह मुलांसाठी | ५० 


बहुद्देशिय संस्था, लवंगी, 
पो.सलगर (बु.), ता.मंगळवेढा, 
जि.सोलापूर 


बहुद्देशिय संस्था, लवंगी, 
पो.सलगर (बु), ता.मंगळवेढा, 
जि.सोलापूर 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
= संस्थेचे बालकाची काळजी घेणाऱ्या मुलांसाठी 
अ संस्थेचे नाव व पत्ता संस्थेचा संपूर्ण घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता ae | 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
जिल्हा- ठाणे 
८६ | बॉम्बे टिन doa संचलित बॉम्बे टिन Shot संचलित बालगृह मुलांसाठी | 32 
मुलांचे बालकाश्रम, मुलांचे बालकाश्रम, 
“आशझाग्राम* लव्हाळी “आशाग्राम” लव्हाळी 
सांभारेगांव, बोराडा पाडा रोड, | सांभारेगांव, बोराडा पाडा रोड, 
बदलापूर (प.), ता.अंबरनाथ, | बदलापूर (प.), ता.अंबरनाथ, 
जि.ठाणे जि.ठाणे 
८७ । सोसायटी ऑफ दि पुअर सोसायटी ऑफ दि पुअर बालगृह मुलांसाठी a q 
सिस्टर्स ऑफ अवर लेडी, मुंबई | सिस्टर्स ऑफ अवर लेडी, मुंबई 
संचलित दिव्यप्रभा बालिकाश्रम, । संचलित दिव्यप्रभा बालिकाश्रम, 
श्री.विनायक को.ऑप. हौ. श्री.विनायक को.ऑप. हौ. 
सासायटी, लि. चाळ नं.१७, रुम | सासायटी, लि. चाळ नं.१७, रुम 
नं.१३०, वर्तक नगर, ठाणे 4.930, वर्तक नगर, ठाणे 
८८ | मिल्ट चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित | मिल्ट चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित | बालगृह मुलांसाठी | § 
स्नेहालय, 103/908, बी-३२, | स्नेहालय, 903/40, बी-३२, 
हर्ष प्लाझा विहार, शांती पार्क, | हर्ष प्लाझा विहार, शांती पार्क, 
मिरा रोडा, ठाणे मिरा रोडा, ठाणे 
८९ | नवजीवन सेंटर संचलित मुला/ | नवजीवन सेटर संचलित मुला/ | बालगृह मुलांसाठी व | Goo 
मुलींचे बालगृह, कोपरी गाव, । मुलींचे बालगृह, कोपरी गाव, मुलींसाठी 
पो.टोकावडे, ता.मुरबाड, पो.टोकावडे, ता.मुरबाड, 
जि.ठाणे जि.ठाणे 
९० | बालग्राम एस.ओ. एस.ओ.एस. | बालग्राम एस.ओ. एस.ओ.एस. | बालगृह मुलींसाठी ।९ 
चिल्डेन व्हिळेज, महाराष्ट्र, पुणे | चिल्डेन व्हिलेज, महाराष्ट्र, पुणे 
संचलित निला बालसदन, संचलित निला बालसदन, 
कांसई सेक्ठान, अंबरनाथ, कांसई सेक्ठान, अंबरनाथ, 
जि.ठाणे जि.ठाणे 
९१ | मारथोमा सेटर, प्लॉट नं.१८, | मारथोमा सेटर संचलित खुले निवारागृह | मुलांसाठी/ | ६ 
सेक्टर १०-अ, वाशी, नवी मुंबई, | नवजीवन खुले निवारागृह, मुलींसाठी 
जि.ठाणे १०बी, अशोका नगर, पोलीस 
चौकी जवळ, कल्याण रोड, 
भिवंडी, जि.ठाणे. 
९२ | मारथोमा सेटर, प्लॉट नं.१८, | मारथोमा सेटर संचलित बालगृह मुलांसाठी । ३८ 
सेक्टर १०-अ, वाशी, नवी मुंबई, | नवजीवन युथ सेंटर बालगृह, 
जि.ठाणे प्लॉट नं.४, सेक्टर ५, नेरुळ 
(पू), जि.ठाणे 
९३ | परिवर्तन महिला संस्था, मुक्ता । परिवर्तन महिला संस्था, मुक्ता | बालगृह मुलींसाठी | १३ 
प्रकल्प संचलित मुलींचे प्रकल्प संचलित मुलींचे 


बालगृह, साईबाबा मंदिराजवळ, 
गणेड़ठामंदीर रोड, टिटवाळा 
(पू.), जि.ठाणे 


बालगृह, साईबाबा मंदिराजवळ, 
गणेशामंदीर रोड, टिटवाळा 
(पू), जि.ठाणे 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
as बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुलांसाठी, 
अ.क्र संस्थेचे नाव व पत्ता पचत घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता ae 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
जिल्हा- वर्धा 
९४ । शारदा कलाव सांस्कृतिक शारदा कला व सांस्कृतिक बालगृह मुलींसाठी | २० 
मंडळ, वर्धा संचलित उषःकाळ | मंडळ, वर्धा संचलित उष:काल 
बालगृह, नालवाडी, ता.जि.वर्धा | बालगृह, एल.आय.सी. 
कॉलनी, अनुसया मंगल 
कार्यालया जवळ, नालवाडी, 
ता.जि.वर्धा 
जिल्हा- यवतमाळ 
९५ | श्री.रेणूका महिला विकास शरदचंद्र पवार बालगृह, बालगृह मुलांसाठी ।७ 
शिक्षण प्रसारक मंडळ, माहूर | पोखरी, ता.महागाव, 
जि.नांदेड व्दारा शरदचंद्र पवार | जि.यवतमाळ 
बालगृह, पोखरी, ता.महागाव, 
जि.यवतमाळ 
९६ | महाबोधी बहुद्देशिय संस्था, महाबोधी बहुद्देशिय संस्था, बालगृह मुलांसाठी | २० 
अमरावती व्दारा संचलित अमरावती व्दारा संचलित 
अशोका बालगृह क्र.१, अशोका बालगृह क्र.१, 
वटफळी, ता.नेर, जि.यवतमाळ । वटफळी, ता.नेर, जि.यवतमाळ 
९७ । स्व. रमेठा जाधव शिक्षण व स्व.विद्यारतन वडते बालगृह, । बालगृह मुलींसाठी | २० 
क्रिडा प्रसारक मंडळ, धुंदी, धुदी, ता.पुसद, जि.यवतमाळ 
ता.पुसद व्दारा संचलित 
स्व.विद्यारतन वडते बालगृह, 
धुंदी, ता.पुसद, जि.यवतमाळ 
९८ | ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट, आनंद बालसन, मु.पो.जळका, | बालगृह मुलांसाठी/ | ४० 
१६, साधनकर वाडी, वणी, ता.मारेगाव, जि.यवतमाळ मुलींसाठी 
ता.वणी, जि.यवतमाळ 
९९ | महाबोधी बहुद्देशिय संस्था, महाबोधी बहुद्देशिय संस्था, बालगृह मुलांसाठी | २० 
अमरावती व्दारा संचलित अमरावती व्दारा संचलित 
अशोका बालगृह क्र.२, अशोका बालगृह क्र.२, 
वटफळी, ता.नेर, जि.यवतमाळ । वटफळी, ता.नेर, जि.यवतमाळ 
7 oo स्व. रमेश जाधव शिक्षण व स्व.विद्यारतन वडते बालगृह, । बालगृह मुलांसाठी | २८ 
क्रिडा प्रसारक मंडळ, धुंदी, धुदी, ता.पुसद, जि.यवतमाळ 
ता.पुसद व्दारा संचलित 
स्व.विद्यारतन वडते बालगृह, 
धुंदी, ता.पुसद, जि.यवतमाळ 
षि ०१ | ग्रामीण समस्या मुक्‍ती ट्रस्ट, आनंद बालगृह, मिलमिले ले । बालगृह मुलींसाठी । १५ 


१६, साधनकर वाडी, वणी, 
ता.वणी, जि.यवतमाळ 


आऊट, पावर हाऊस मागे, 
लालगुडा, वणी, जि.यवतमाळ 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य | 
as संस्थे बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुळांसाठी 
अ संस्थेचे नाव व पत्ता संस्थेचा संपूर्ण घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता व | 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
१०२ | स्व.हिरसिग गोपा राठोड शिक्षण | स्व.हिरसिग गोपा राठोड शिक्षण | बालगृह मुलांसाठी | ३५ 
व क्रीडा बहुद्दशिय सेवाभावी व क्रीडा बहुद्दशिय सेवाभावी 
संस्था, वरंदळी, ता.दिग्नस, संस्था, वरंदळी, ता.दिग्रस, 
जि.यवतमाळ संचलित बालगृह वरंदळी, 
ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ 
१०३ | श्री.राजेश्वरी शिक्षण प्रसारक श्री.राजेश्वरी शिक्षण प्रसारक बालगृह मुलांसाठी । ४२ 
मंडळ, कळसा, ता.दिग्रस, मंडळ, तुकाराम नाईक 
जि.यवतमाळ बालगृह, कळसा, ता.दिग्रस, 
जि.यवतमाळ 
जिल्हा- अमरावती 
१०४ | चितामणी बहुद्देशिय विकास चितामणी बहुद्देशिय विकास बालगृह मुलांसाठी | १०० 
संस्था, दर्यापूर व्दारा संचलित | संस्था, शिवाजी नगर, बनोसा, 
बालगृह, दर्यापूर, जि.अमरावती | दर्यापूर, ता.दर्यापूर 
जि.अमरावती 
१०५ | बॉइज अँड गर्ल्स ख्रिश्चन होम, । बॉइज अंड गर्ल्स ख्रिश्चन होम, | बालगृह मुलांसाठी व | मुलांसाठी-१८० 
चांदुर बाजार व्दारा संचलित ।मोर्शी रोड, पावर हाऊस, चांदुर मुलींसाठी 1. 
बालगृह, चांदुर बाजार, बाजार, ता.चांदुर बाजार, 
ता.चांदुर बाजार, जि.अमरावती । जि.अमरावती 
१०६ | बहुद्देशिय आरोग्य व बहुद्देशिय आरोग्य व बालगृह मुलींसाठी । २० 
समाजकल्याण संस्था, समाजकल्याण संस्था, 
अमरावती व्दारा संचलित सदा | अमरावती व्दारा संचलित सदा 
शांती बालगृह, १३२, वृंदावन  । शांती बालगृह, १३२, वृंदावन 
कॉलनी, विद्यापीठ मार्ग, कँप | कॉलनी, विद्यापीठ मार्ग, कँप 
अमरावती अमरावती 
जिल्हा- नागपूर 
१०७ | संजीवनी सोसायटी, संजीवनी सोसायटी, बालगृह मुलींसाठी | ५० 
आझ्ाकिरण, वर्धा, आझाकिरण, मसाळा, ई-नाका 
क्र.२, कामठी रोड, 
पो.उप्लवाडी, नागपूर 
१०८ | मातृ सेवा संघ, नॉर्थ अंबाझरी  । मातृ सेवा संघ, नार्थ अंबाझरी | दत्तकगृह मुलांसाठी/ | १० 
रोड, सिताबर्डी, मदन गोपाळ | रोड, सिताबर्डी, मदन गोपाल मुलींसाठी 
शाळेसमोर, झांसी राणी चौक, | शाळेसमोर, झांसी राणी चौक, 
नागपूर नागपूर 
१०९ | शरणस्थान चॅरिटेबल शरणस्थान चॅरिटेबल बालगृह मुलांसाठी । ५० 
सोसायटी, 922, वेंकोबा मुळे | सोसायटी, १२२, वेंकोबा मुळे 
रोड, जुनी मंगळवारी, गंगा रोड, जुनी मंगळवारी, गंगा 
जमुना पोलीस चौकी, नागपूर | जमुना पोलीस चौकी, नागपूर 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
as बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुलांसाठी, 
अ.क्र संस्थेचे नाव व पत्ता पका घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता ce 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 

7 १० | वूमेन चाईल्ड लेबर कामगार  । वूमेन चाईल्ड लेबर कामगार । खुले निवारागृह | मुलांसाठी | २५ 
बहुद्देशिय शिक्षण संस्था, प्लॉट | बहुद्देशिय शिक्षण संस्था, प्लॉट 
नं.१४, बंधू नगर, झिगाबाई नं.१४, बंधू नगर, झिगाबाई 
टाकली, कोराडी रोड, नागपूर | टाकली, कोराडी रोड, नागपूर 

१११ | रचना जनविकास बहुद्देशिय रचना जनविकास बहुद्देशिय खुले farms | मुलांसाठी | २५ 
संस्था, ६२, कपिल नगर, नारी | संस्था, ६२, कपिल नगर, नारी 
रोड, नागपूर रोड, नागपूर 

११२ | सर कस्तुरचंद डागा बालसदन, | सर कस्तुरचंद डागा बालसदन, | बालगृह मुलांसाठी = | २५ 
कामठी, कामठी रेल्वे स्टेशन कामठी, कामठी रेल्वे स्टेशन (वयोगट ६ 
समोर, सेठ डागा धर्मशाळा, समोर, सेठ डागा धर्मशाळा, ते १२) 
कामठी, नागपूर कामठी, नागपूर 

११३ | अनुग्रह आराधना सेवाकायी अनुग्रह आराधना सेवाकायी बालगृह मुलींसाठी । २५ 
संस्था, ३९ पी/६०/ए, ए/१०, । संस्था, ३९ पी/६०/ए, ए/१०, 
मानव सेवा नगर, वेटरनरी मानव सेवा नगर, वेटरनरी 
कॉलेज मागे, सेमिनरी हिल, कॉलेज मागे, सेमिनरी हिल, 
नागपूर नागपूर 

११४ | रत्ना बहुद्दशिय संस्था, व्दारा- | रत्ना बहुद्दशिय संस्था, व्दारा- । खुले निवारागृह | मुलांसाठी । २५ 
एस.पी. राऊत, ६३ कुकडे ळे =| एस.पी. राऊत, ६३ PHS ले 
आऊट, भगवान नगर, नागपूर | आऊट, भगवान नगर, नागपूर 

जिल्हा- पुणे 

११५ | इंडियन स्पॉन्सरशिप कमिटी । इंडियन स्पॉन्सरशिप कमिटी । बालगृह मुलांसाठी व शि ०० 
संचलित आंतरभारती बालग्राम, | संचलित आंतरभारती बालग्राम, मुलींसाठी 
लोणावळा, ता.मावळ, जि.पुणे | लोणावळा, ता.मावळ, जि.पुणे 

११६ | सोफोश ससून मित्र मंडळ, रुम | सोफोश ससून मित्र मंडळ, रुम | दत्तक गृह मुलांसाठी व | ७० 
नं.८७, ससून जनरल नं.८७, ससून जनरल मुलींसाठी 
हॉस्पिटल, पुणे हॉस्पिटल, पुणे 

११७ | भारतीय समाज सेवा केंद्र, बर्या | भारतीय समाज सेवा केंद्र, बर्या | दत्तक गृह मुलांसाठी व | ५६ 
वरदा, प्लॉट नं.३७३, नॉर्थ मेन | वरदा, प्लॉट नं.३७३, नॉर्थ मेन मुलींसाठी 
रोड, लेन नं.६, कोरेगाव पार्क, | रोड, लेन नं.६, कोरेगाव पार्क, 
yr a 

११८ | संपर्क बालग्राम, भाजे, मु.भाजे, | संपर्क बालग्राम, भाजे, मु.भाजे, | बालगृह मुलींसाठी णि १० 
पो.मळवली, ता.मावळ, जि.पुणे | पो.मळवली, ता.मावळ, जि.पुणे 

११९ | तारा सोफोश, घडफळे सेटर, । तारा Uh, घडफळे सेटर, । बालगृह मुलांसाठी/ शि ०० 
सर्व्हे नं.८६/२-अ, जवळकर सर्व्हे नं.८६/२-अ, जवळकर मुलींसाठी 


नगर, सुदर्शन चौक, पिंपळे 
गुरव, पुणे-२७ 


नगर, सुदर्शन चौक, पिंपळे 
गुरव, पुणे-२७ 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य 
= संस्थेने बालकाची काळजी घेणाऱ्या मुलांसाठी 
अ संस्थेचे नाव व पत्ता संस्थेचा संपूर्ण घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता व | 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 

१२० | संपर्क (सोडल SRM फॉर संपक (सोल AR फॉर बालगृह मुलांसाठी | ५० 
मॅनपॉवर क्रिएशन) मॅनपॉवर क्रिएशन) 
मु.शेलपिंपळगाव, ता.खेड, मु.शेलपिंपळगाव, ता.खेड, 
जि.पुणे जि.पुणे 

१२१ | जमिला आरीफ बालगृह, टाकवे | जमिला आरीफ बालगृह, टाकवे | बालगृह मुलांसाठी/ । ९० 
बुद्रुक, ता.मावळ, जि.पुणे बुद्रुक, ता.मावळ, जि.पुणे मुलींसाठी 

१२२ | जमिला आरीफ बालगृह, टाकवे | जमिला आरीफ बालगृह, टाकवे | विशेष दत्तक संस्था | मुलांसाठी/ । yo 
बुद्रुक, ता.मावळ, जि.पुणे बुद्रुक, ता.मावळ, जि.पुणे मुलींसाठी 

१२३ | संपर्क बाल आशा घर, संपर्क बाल आशा घर, बालगृह मुलांसाठी । ५० 
मु.नागदगाव, पो.अंबवणे, मु.नागदगाव, पो.अंबवणे, 
ता.मुळशी, जि.पुणे. ता.मुळशी, जि.पुणे. 

१२४ | श्री.माऊली कृपा ज्ञानदान श्री.माऊली कृपा ज्ञानदान बालगृह मुलांसाठी | ४० 
अन्नदान संस्था संचलित अन्नदान संस्था संचलित 
निराधार, निराश्रित बालकाश्रम, | निराधार, निराश्रित बालकाश्रम, 
वडगाव रोड, अन्नपूर्णा माता वडगाव रोड, अन्नपूर्णा माता 
नगर, आळंदी देवाची, ता.खेड, | नगर, आळंदी देवाची, ता.खेड, 
जि.पुणे जि.पुणे 

१२५ | चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट बॉइज होम, | चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट बॉईज होम, | बालगृह मुलांसाठी | १०० 
तारा थिएटर जवळ, सायबरी । तारा थिएटर जवळ, सायबरी 
हॉटेल समोर, बारामती, हॉटेल समोर, बारामती, जि.पुणे. 
जि.पुणे. 

१२६ | पंडिता रमाबाई मुक्‍ती मिशन, | पंडिता रमाबाई मुक्‍ती Aa, |। बालगृह मुलींसाठी | १३० 
केडगाव, रेल्वे स्टेशन जवळ, । केडगाव, रेल्वे स्टेशन जवळ, 
ता.दौंड जि.पुणे ता.दौंड जि.पुणे 

१२७ | आधार सेवा केंद्र, सेक्टर २७, =| आधार सेवा केद्र, सेक्टर २७, | विशेष दत्तक संस्था | मुलांसाठी | २० 
प्लॉट नं.४८, जनता वसाहत, | प्लॉट नं.४८, जनता वसाहत, मुलींसाठी 
प्राधिकरण, निगडी, पुणे प्राधिकरण, निगडी, पुणे 

१२८ | विश्वशांती सामाजिक विकास । विश्वशांती सामाजिक विकास । बालगृह मुलांसाठी | ४० 
प्रतिष्ठाण संचलित ज्ञानदिप प्रतिष्ठाण संचलित ज्ञानदिप 
बालगृह, आदर्श नगर, कॉलनी | बालगृह, आदर्श नगर, कॉलनी 
नं.२, ममता स्वीट चौकाजवळ, | नं.२, ममता स्वीट चौकाजवळ, 
दिघी, पुणे दिघी, पुणे 

१२९ | सरस्वती अनाथ शिक्षण संस्था | सरस्वती अनाथ शिक्षण संस्था | बालगृह मुलांसाठी | ३० 
संचलित बालगृह, पिलाजी संचलित बालगृह, पिलाजी 
काटे चौक, दापोडी, पुणे काटे चौक, दापोडी, पुणे 

१३० | सम्यक संकल्प, पुणे संचलित | सम्यक संकल्प, पुणे संचलित | बालगृह मुलांसाठी । २५ 


मातृछाया बालकाश्रम, 
मातृछाया, प्लॉट 4.390, 
गायकवाड नगर, दिघी, पुणे 


मातृछाया बालकाश्रम, 
मातृछाया, प्लॉट नं.३१७, 
गायकवाड नगर, दिघी, पुणे 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का-०८. 


बालकांची काळजी | संस्था मान्य | 
क बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्था | मुलांसाठी, 
अ.क्र संस्थेचे नाव व पत्ता "का घेणारा संस्था / | प्रवेशित 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता 
(CCl) प्रकार मुलींसाठी क्षमता 
१३१ | सह्याद्री आदिवासी ग्रामीण सह्याद्री आदिवासी ग्रामीण बालगृह मुलांसाठी =| ८५ 
विकास प्रतिष्ठाण, मंचर विकास प्रतिष्ठाण, मंचर 
संचलित बालकाश्रम, संचलित बालकाश्रम, 


पळसटिका फाटा, ता.आंबेगाव, 
जि.पुणे 


पळसटिका फाटा, ता.आंबेगाव, 
जि.पुणे 


Smita Dattatray 
Nivatkar 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
DN: CN = Smita Dattatray Nivatkar, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Women and Child Department 

Date: 2019.03.08 20:37:31 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


